rs 22225 4 
र SE 29222 


Nes i ५७१२०७२८५० 
७०७ ७ १ bn $ 
क Teri) N 
ण, N N 
। 24) `) ९9 क 
' ® 


A 
UA} ७ 
>> 4 A 
iN aS "क 


Nd 


पग्छी आग्ती 
आपासठाळेत 


कव 


संपादक : श्रीधर तिळवे सहाय्यक संपादक : मंगेश बनसोड 


संचवादकीय 


तुम्ही आम्ही आपण सगळेच'च्या ह्या सांस्कृतिक पुरवणीतून वाचकांसमोर येताना आमच्या मनात सध्या संमिश्र भावना आहेत 
ह्यापूर्वी आम्ही 'सौष्ठव' आणि अभिधा' ह्या दोन अनियतकालीकातून वाचकांसमोर आलो होतो. सौष्ठवाचा अंक दंगलीनंतरच्या बॉम्बस्फोटात 
नष्ट झाला आणि त्यात झालेल्या नुकसानाने सौष्ठव उठलेच नाही. ह्यानंतर अभिधाचा हेमंत आम्हाला भेटला आणि सौष्ठवची संपादकीय 
भूमिका आहे तशी स्विकारण्याच्या अटीवर आम्ही एकमेकांत विलीन झालो दुर्दैवाने ह्यानंतर एका साहित्यीकानेच अभिधावर कायद्याच्या 
आडून हल्ला केला. वास्तविक कलेतल्या चर्चा व बाद कलेतच मिटायला हवेत ही आमची भूमिका होती पण ती मान्य नसणाऱ्या मूलतत्त्ववाद्यांनी 


ह्या घटनेचे भरपूर भांडवल केले. (“फायर' चित्रपट हा अलीकडचा बंळी) ह्या हल्ल्यासमोर माघार घ्यायची की नाही ह्यावरून श्रीधर तिळवे व | 
हेमंत ह्यांच्यात टोकाचा वाद झाला. हेमंतपुढे वैयक्तिक अडचणी असल्याने त्याला माघार घेणे भाग होते आणि श्रीधर तिळवे ह्यांना हे उमजत 


होते, पण मान्य नव्हते. ह्याची परिधीती श्रीधर तिळवे बाहेर पडण्यात झाली. नंतरही हेमंत दिवटे, मंगेश बनसोड, मनोज जोशी, अभिजीत 
देशपांडे ह्यांनी अंक चालू ठेवला पण काही अपरिहार्य कारणांमुळे तो बंद करावा लागला. (ह्यामागची कारणे हेमंत, मनोज व अभिजीत ह्यांनाच 
माहीत आहेत. त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत आम्ही दोघे उपस्थित नव्हतो) 

| ह्यानतर आमच्या वाङमयीन उपक्रमाविषयी आस्था असंणाऱ्या श्री. अविनाश धर्माधिकारी यांनी आम्हाला विचारणा केली. बरेच 
विचारमंथन होऊन आम्ही त्यांची ऑफर स्विकारली ह्यामागे दोन कारणे आहेत. १) आमच्या वाङमयीन उपक्रमाविषयी त्यांना सच्ची आस्था 
आहे असे आम्हाला वाटते. आज महाराष्ट्रात त्यांच्याइतके स्वच्छ चारित्र्य असलेले फार कमी राजकारणी आणि परिवर्तनवादी आहेत. त्यामुळे 
त्यांच्या नियतकालिकाची पुरवणी म्हणून सौष्ठव' प्रसिध्द होणे हे आम्हाला योग्य वाटते. २) आमची सौष्ठव आणि अभिधामधील जी भूमिका 
आहे ती आहे तशीच ठेवण्याचे आमचे स्वातंत्र्य त्यांनी मान्य केले आहे 

ही पुरवणी ह्यापुढेही तरुणांच्या सांस्कृतिक अविष्कारांना वाव देईल. ह्या पुढील अंकातही आम्ही १९६० नंतर निर्माण झालेल्या 

देशीवादी साहित्याचा विकास करणाऱ्या किंवा नव्वदनंतर निर्माण झालेल्या नवीन जागतिक संस्कृतीच्या प्रक्रियांचा धांडोळा घेणाऱ्या कलाकृतींना 
व चर्चानां वाव देणार आहोत. आमच्या सर्व साहित्यीकांना व विचारवंताना कळकळीचे आव्हान आहे की त्यांनी त्यांच्याजवळचे असे साहित्य 
आम्हाला द्यावे. मराठीत प्रत्येक नियतकालीकाबाबत नेहमीचेच यशस्वी कलाकार लिहीतात,.अशी टीका करावी अशीच स्थिती असते. : 


टीका करणारे सहजपणे टीका करतात पण साहित्य द्या म्हटले की कोणीच देत नाही. मग त्याच त्याच लेखकांची टोळी त्या नियतकालिकात `. 


\ 


दळण दळताना दिसते. हे टाळावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते पण हे टळत मात्र नाही मराठीत ताजे लिहीता येत नाही म्हणून आम्ही ज्यांना 
अनुबादासाठी विनंती केली त्यांनीदेखील दोन दोन वर्षे उलटली. तरी अनुवाद करून दिलेला नाही हे चित्र बदलायचे असेल तर सर्वांचेच 
सहकार्य हवे. अनेकांचे हिणकस दुय्यम साहित्य प्रसिध्द करण्यापेक्षा त्याच त्याच लेखकांचे दर्जेदार साहित्य प्रसिध्द करणे चांगले ही भूमिका 
अनेक नियतकालीकांना नाईलाजाने स्विकारावी लागते. हे टाळायचे असेल तर ताज्या दमाच्या अनेक लेखकांनी चांगले लिहायला हवे 

आम्हाला आशा आहे की असे साहित्य 'सौष्ठव'ला देऊन आपण आम्हास प्रोत्साहन द्याल 


< श्रीधर तिळवे 
“मंगेश बनसोड ' 


ह्या पुरवणीतील साहित्य . 
१) ज्ञानदाच्या कविता - ज्ञानदा 


२) इतरांच्या कविता - भुजंग मेश्राम, लिलाधर जगूडी (रुपांतर : मंगेश बनसोड) 
_ ३) भारतीय शिक्षण व्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्न - श्रीधर तिळवे 


म ट ~ ६ फेब्रुवारी = २१ फेब्रुवारी १९९९. ' 


काय वाटेल ते लिहिल॑ पाहिजे 

पाण्यासारखं झक्कास झुळझुळत वेगात उतारावरून 
कोसळत | 

सतत राहिलं पाहिजे शाईनं 

म्हणजे 

भळभळणारी जखम जितकी ताजी तितकं अस्खलित 
प्रेम नाहीच कुणी कुणावर करत” असाही मूर्खपणा 
गोंदला पाहिजे या क्षणाला या कागदावर 

हा फोलपणा सारा निसटतोय श्वासातून _ | 
पावलं सरकतात नेमून दिलेल्या पोर्शनसारखी पुढे 
हे फडफडणारं चक्रीवादळ पुस्तकात 

नि मेंदूवर घातलेली अभ्यासू चिलखतं 

फोडत | 

कोसळत 

लाटावर लाटा गातायेत गाणं 

नि कातडीशी बोलू बघतात थेंब भाषेशिवाय 
भरून आलेलं आभाळ 

पदर खाद्यावरन निसटावा तसा पाऊस 

आता एकदाच 

एकट्यानं रहायला हवं मनसोक्त 

किती नवी आठवणींची झाडं तरारतील यां नव्या 
पावसात “9 

माझ्या आत मला फोडत रूजतायत मुळं 

मी ओततीए फक्त स्वत:ला रेषांतून 

नि ओवतीय माझ्या धमन्या अक्षरात 

शेवटचा थेंब उरेस्तोवर लिहिताना. 


मला पोकळ स्वप्न पडतात ' . 


फक्त 
' या क्षणाला : 


=. ६ फेब्रुवारी - २१ फेब्रुवारी १९९९- 


वाटतं “आशावाद नावाची विज्ञान कथाच उरेल यानंतर 


= 


ज्ञानदाच्या कविता 


हे जगण्याच्या लटपटीत गुंतलेलं जग वर्तमान 

विरत जाणारा ओझोनचा थर आणि घुसमटणारी माणसं... 
वगैरे | | 
मी नाकारते घाबरत मध्यममार्गानं जाणं तरफडत.. 
सर्वकष दुख:चं मूळ बुध्दाला सापडलं असेल. 

तर मला उकरून बघावासा वाटतो करूणेचा चेहरा 
शोधून बघावसं वाटतं या जगण्याचं, भाषेचं, 
कल्पनांचं 

विरजलेल्या वर्तमानाशी नातं | 

या निरर्थक क्षणी भलत्या उत्साहात मी तपासते . 
गांधीवादाच्या अहिंसक तलवारीची धार 

जर हिंसाच अटळ असेल तर : | 

मला कल्पनेतही होता येत नाही मदर तेरेसा. 


तिरमिरी 
अखंड वैतागवाडी 


विठोबाची वीट टाळक्यात हाणावी एवढा साचलेला राग 


जगावर 
माणसांवर 

या माझ्या आत हिरड्यांच्या फटीत भरलेल्या हिंसेवर 
या स्तनांना चाचपडणाऱ्या डोळ्या ''' | 
कंपल्सिव्ह सेक्सवर 

माझ्या कधीच न थांबणाऱ्या बडबडीवर 

भयंकर ५! 7 है 
तिरमिरीत मी ' ed 
मेंदूला चरचरीत कल्हई | 
वातावरणात न्युक्लिअर आवई 


माझ्या आत मला आख्खं अँपल हवं म्हणून रडणारी 


इव्हबाई. 
माझ्या सांत्वनाला येगे येगे विठामाई ' 
७ + ह र ॥ 4 


TT. क 


मुख्य चिता 


जे काही नवं होतं ते जुनं का होऊन जातं 
जे जुनं आहे ते नवं का होऊ पाहतं 
नव्यामध्ये जास्त सुख आणि जुन्यात काय जास्त दुःख आहे? 
जुन्यातदेखील कोण जुनं सर्वात जास्त जुनं आहे 
नव्यातदेखील कोण नवं सर्वात जास्त नवं आहे 
जे गळून गेलं ते नश्वर होतं जुनं नाही 
जुनं लाखों वर्षे नव्याला जीवन देऊ शकतं 
सूर्य सर्वात जुना आहे 
परंतु राज वर्तमानात शामिल होऊन जातो 
आणि त्यावर विश्वास भविष्य बनून जातो 
म्हणून जास्त नवं ते जे सर्वात जास्त जुनं असावं 
` आणि तेव्हाही पुढे-पुढे अधिकाधिक व्हायला हवं 
जसं काल सकाळचा सूर्य विरूध्द कालचा दिवस 
सूर्याच्या भरोशावर प्रत्येक तोडग्यासाठी उद्याची पण प्रतिक्षा आहे 


उद्या एक संसार असेल जुन्या पृथ्वीवर नव्यानव्याने उगवणारा 
नव्या उलथापालथीनं भरलेला जुना सूर्यदेखील त्याच्या सोबत असेल 
जुन्या सूर्यामुळेच नवी सकाळ जन्मास येईल जुन्या पृथ्वीवर 


जुन्या पृथ्वीवर सर्वात जास्त जुन्या वेळेपासून कोणी राहात आहे 
तर तो समुद्र आहे 
पृथ्वीवर जुन्या वेळेपासून कोणी जळत आहे तर तो अग्री आहे ॒ if 
परंतु समुद्रातही सर्वांत जुनी कोणी आहे तर ती आहे पृथ्वी ; i : 2:40 
जी किनाऱयावरदेखील सर्वात जास्त जुनी आहे sn CO 507 क: 
अग्नि, वायू आणि जल तिचे समकालीन आहे । TT 
` प्रत्येक ऋतूत सर्वात जास्त नवी वाटते आहे तर पृथ्वी . 
एक पान, एक फूल, एक फळ, एक अन्न | 
शिळा झोका, ताजा झोका, सर्व काही पृथ्वी आहे | 7 | 
या आगेत जिने स्वतःला झोकून'दिलं आहे ती सर्वात जुनी पृथ्वी | , 
` सर्वात जास्त नवी होऊन जाते | ` 
ती नवं पानी बनवू शकते 
नव्या वनस्पती सोबत जुन्याला पण नवे धुमारे देऊ शकते 
` अग्नी, प्रत्येक वेळी एक फूल, एक फळ बनून जाते 


22: 00-23. 
25226 


प्रत्येक जुनी वस्तू सूर्य आणि पृथ्वी आणि समुद्रासारखी आहे 
प्रत्येक नवी वस्तू सूर्य आणि पृथ्वी आणि समुद्रासारखी आहे 


.६ फेब्रुवारी - २१ फेब्रुवारी १९९९ 


प्रत्येक नवी वस्तू आपल्या दीर्घकालीन समकालीनांच्या पुण्याने प्रज्वलित आहे 
जर काही व्हावं आणि झाल्यानंतरदेखील होत राहावं | 
आणि होत राहण्याच्या नंतरदेखील उद्या पुन्हा काही व्हायला हवं 
दिसता-दिसता नंतर काही वेगळचं दिसायला हवं 
जे जुनं पडल्यावर नव्याने दिसतं 
तेच नव असतं 


सूर्य जसा प्रचड जुन्यासारखा प्रत्येक नव्याला रोज नवा व्हावं लागतं 


न आम्ही उव्देलित सूर्य आहोत न अग्निगर्भा पृथ्वीसारखे धुसर 
दोघांच्या मध्ये आम्हांला जन्मास घालाव्या लागतात आमच्या घटना ` 
स्वतःच झेलावं लागतं आपलं शिळेपण आणि आपले सारे उद्वेलन 


जे रोज-रोज नव्या-नव्या ढंगाने शिळे होत जाते 
तर ती दारू होऊन जाते किंवा विषारी वायू 
कधी कधी अशा प्रकारे जुनं असणं खूप महाग आणि मारक होत जातं 


जेव्हा अघटित, घटित व्हायला होतं तेव्हा साचा तुटता . 
तुटणारा तुटून नवा होतो. 
बनविणारा जुना होऊन जातो साचासारखा 


कधी कधी तो ही नवा होऊन जातो जो सर्वात शेवटी येतो 
कधी कधी उशिराने आलेलादेखील नवा होऊन जातो 
नेहमीच हा विचार करावा लागतो 
की आम्ही किती आणि कसे नवे. आहोत | 
आम्ही किती जुनंपण पाहिलं आहे ... .. 

. कारण एकदम नवं खूप कोरं असतं ` 


न आमचं असण सूर्यासारखं आहे... | 

न आमचं असणं पृथ्वीसारखं . 00 5 5. २ ३०४६ ग्र 
अस्थिरतेत चक्करकाटी.बनणच | 

सूर्य आणि पृथ्वीच्य तुलनेत आमचं घटना बनणं आहे 


इथे चांगल्या जुन्यांना आणि जुन्या पडणाऱ्या चांगल्या नव्यांना 
रोज नवं होण्याच्या नव्या-नव्या चिंता आहेत 

सूर्य आणि पृथ्वीहूनही अधिक व्याकूळ आहे मनुष्य 

नवं होणं त्यांची सवय नाही त्याची मुख्य चिता आहे 


F 


कुणाच्या तुलनेत किती आणि कसं नवं व्हायचं आहे आम्हाला? 


मूळ हिंदी : लीलाधर जगूडी ': 
| मराठी रुपांतर : मंगेश बनसोड. 
` = ६& फेब्रुवारी - २१ फेब्रुवारी १९९९ 


त स्वातंत्र्यदेवतेचं गऱ्हाणं 


मागे निळा-धारा घुसळत म्हासागर प्रशांत 
| | त्याला शांत कसं म्हणावं? 

| डावं-उजवं करायची आदत तशी जुनी 
उजवीकडं मला केली उभी 

ह. डावीकडं घेट्टोज शिविलायझेशनची 

| ' जो तो बगून इच्यारतो गाईडला 
स्वातंत्र्यबी बाईनच जल्माला घातला का? 


बाबांनो, कोण्तरी धरा हि हातमशाल 
वर्षानुवर्षे वर करून गळाटला हात 
चढल्या पर्यटक मुंग्या, बळावला वात 
पोकळ मशालीतील कोणी चोरली आग? 
ताठ -हाण्याच्या पायी लचकली मान 
माईच मला तुम्ही केलीत मॉडेल बाय 


डोक्यावरच्या काटेरी मुगटाचे गंजले खिळे 
लयकाळ उ्हायले तं सेप्टीकंची भिती 
व्हायचा मेंदू गायब .. | 
बनायचा माझा रोबोट 
पुतळ्याला नसते का नैसर्गिक मर्जी? 
खाऱ्या पाण्यात उभं राहून 
राज्य चालावं सातासमुद्रापार 
4 म्हणून या मातृदेवीलां केली उभी 
` ` तरतिचीचझिजव्हायालाली! ` ; 
समुद्राचं काय तो आहेच शेफारलेला .: 
एकत्र कुटुंबाची व्हावी वाताहात 
तसे कुणी तोडले हे खंड 
प्रत्येकाचे सत्तारलेले मालकी हितसंबंध 
` बंडाचं स्वातंत्र्य की स्वातंत्र्याचे बंड? 
कुणाला सांगता येईना धड | | | री. 
टोळी ते लोकशाही वचे | हहर 
आदिमा ते संस्कृती ' . EPS ' 
.. प्रत्येकाची सोय आपापली . 
जशी मी माफीची साक्षी! 


~ 
| 

} 

| 
| 

| 


_ ऑयफेल टॉवर इच्चकतो दात 
त्याचा पुरषी ट्रान्सफॉर्मर | 
_ झाल्यागत शार्टसर्कीट 


६ फेब्रुवारी - ही - २० हु १९९९ य १ फेब्रुवारी १९९९ - ऱ- र 


`= ६ फेब्रुवारी - २१ फेब्रुवारी १९९९ 


` अजूनही घ्या ओळखून 


कक याच्या वा नम ठिणग्यांच्या लाह्यां 
` बेशिस्त पर्यटक मुंग्या 

त्याचा झोळणा झुला मायावी 

सांगतात लोक 

आत्महत्येला लय जागा चांगली! 


काळे करत्यात भूमातेची पूजा 
गोऱ्या कृत्रिम रंगात ऊजेडी कांगावा 
तांबडे करती लाल क्षितिजाची पारध 


` संकररंगांच्या श्रेष्ठतेचा जातीवंत दावा 


हरेकाच्या डोक्यात स्वातंत्र्याचा किडा 


मग हवीच कशाला प्रार्थना 


युनोतल्या पोरांना मी केली इनंती 
माझी घडवा चारीधाम यात्रा. | 
तर सुरक्षेचे सांगून मिस ` 
केला माझा कचरा . 
फार नाही रे ल्येकांनो 
`. हिरोशिमाचे अणूरेणू स्मारक, ' 

आसन्रमरण भारतमाता, ' 
आखाती तेलकुंभांच्या विहीरी, _ 
अफगाणी राखेच्या वाळवंटाला, 
वेरूळ-अजिठ्यांच्या गुफांना 
चिंनच्या भिंतीमधल्या लाल चौकाला 
नायजेरियाच्या ओगोन्तिला किमान 
डोळ्यानी बघू द्या! 

` तर तुम्ही दावल स्टार न्यूज प्रसारण | 


भिती घालायची नाही बात 


पर तो सांगाया हवीच 


गुप्तधनाला फुटतात पंख 
म्युजीयम्सना उपजतात डंख 
निसर्ग नाकारतो वर्ग  । . 
भूमी म्हंजे बंडखोर भूमीगत 
अशात फुटलीच 
थडग्यांवरच्या दगडांना वाचा 
तर तुमची किती होईल पंचाईत 


स्वातंत्र्याच्या रक्‍तनदीला सराईत... 


भुजंग मेश्राम 


भारतीय शिक्षण व्यवस्था राणि मराठ गादयमाचात्ररन्‌ 


॥१॥ 


॥२॥। 


आऊट ऑफ फोकस होत चाललेल्या शतकात 
आऊट ऑफ फोकस होत चाललेल्या भाषेत 
घेऊन कविता... 
मीउभा | 
जिचा भाषिक सवता सुभा 

होईल कदाचितनष्ट. ।_. 
अस्पष्ट होत जातील जिंचे झोत. 
आधीक प्रखर प्रकाश झोतात 


\ 


आणि मी ठरेन कदाचित. 5 Mt | 


शेवटच्या काण्यापिढीतील एक. : 


ही ही कविता ठरेल कदाचित 


माझ्या मायबोलीची शेवटची भाषिक लेक . 
जसे होते आकाश तसेच राहील आकाश 


hk जसे होते ऊन तसेच राहील. ऊन 


त्याखाली नादणारी मांझी मराठी कांती मात्र... 
टाकली जाईल बाहेर डिस्पोजेबल कात-समजून . 


हिमगौरीचे बुटके संगणक... ..... 

प्रोग्राम्स पाडतील दुष्काळात .. 

जन्म पाडणार नाहीत _. 

माझ्याच भूमीत मी होईन भूमीगत 

माझेच श्वास मला 

आयुष्य धाडणार नाहीत ' 
इंटरनॅशनल संस्कृतिच्या वॉशिंगमशीनमध्ये 
ऑपरेट होणाऱ्या सोर ऑपेरात 

जिर्ण झालेले माझे पटकूर माझे मुंडासे 
वॉशच्या पहिल्याच फेरीत गमावून बसेल रंग : ' 
असंगाशी संग म्हणून प्राणाशी गाठ 

की प्राणाशी गाठ म्हणून असंगाशी संग 
ठरवताच येणार नाही कदाचित रिन्समध्ये ' ' ' 


'आणि ऐलतटावर अंँस्ट्रोटर्फ स्पीन करून 


श्रीधर तिळवे 


कजाची i nN 
निळासावळा झरा बाहेर पडेल नेव्ही सुटात 


बोटाबोटात मल्टीनेंशनल्सची रेकाडं घालून 
कटवाक करत राहील माझ्या काळजाचा औदुंबर 
ग्लोबल व्हिलेजमध्ये 
फोकल पाय पसरून 

: नोबल अंग विस्तारून 


॥ ३॥ 


माझ्या स्पंदनांचा चाफा बोलणार नाही वर्गात 
चालणार नाही पाठ्यपुस्तकात | 
फक्त पेप्सी कोकने कल्टीवेट केलेल्या टोमॅटोत 
इग्रजी शाळा भरताना राहून 

खत करीत राहील 

मनातल्या मनात. 

गाण्यातल्या गाण्यात : ' 


I 


भाषाचक्रप्रर्वतनाचा विराट इवेंट साजरा होईल तेव्हा 
काय करेल माझा विठ्ठल. 
कुठे जाईल माझी. रुक्मीणी 
कदाचित विटेवर मलाच उभे करून 
नाहीसे होईल अनुभवामृत . | 
. आणिमी 
मायक्रोसॉफ्ट ने स्पॉन्सर केलेल्या इद्रायणीकाठी 
ज्ञानेश्वर तुकारामासोबत उभा राहीन 
` कविता बुडवण्यासाठी 
विटेसह 
सस्कृतिसह . 
विरघळत जाताना जागतिक पाण्यात 
शूट केला जाईल माझा मृत्यूसोहळा 
तेव्हा कदाचित माझाही . | 
पुनर्जन्मावर विश्वास उरणार नाही 
आणिमी 
पाण्याच्या तळाशी वैकुंठ गाठेन तेव्हा | । | 
टिव्हीवर स्पॉन्सरर न मिळाल्याने | ' | 
'मी मेलो हेही कुणाला कळणार नाही...” 


oe मि रथ (क्रमशः) 


~ ६ फेब्रुवारी - २१ फेब्रुवारी १९९९ र : पा 


